केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) करिता 
Single Nodal Agency व Nodal Officer 
यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-बीजीएम १०.२१/(११०/२१)/अर्थ-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १५ जुले, २०२१ 
वाचा:-१) भारत सरकार यांच्या वित्त मंत्रालयाचे कार्यालयीन ज्ञापन F.No.9(93) /PFMS/FCD / 
२०२०, दि.२३.०३.२०२१. 
२) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा-प्रशा-४,दि.१ जुले २०२१. 
प्रस्तावना:- 
केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे, तसेच निधी 
विनियोगाच्या प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भाधीन 
दि.२३ मार्च २०१९ रोजीच्या ज्ञापनान्वये सुधारित कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिले 
आहेत. त्यास अनुसरून वित्त विभागाने संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत 
योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन (Public Finance Management System) 
(PFMS) बाबत सुधारित सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 
अंमलबजावणीसाठी Single Nodal Agency(SNA) ची नेमणूक करून त्या योजनेसाठी प्राधिकृत 
बँकेमध्ये स्वतंत्र dh खाते उघडणे आवश्‍यक आहे. तसेच, सदर केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 
समन्वयाच्या दृष्टीने किमान उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची समन्वय अधिकारी (Nodal Officer) 
म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत निर्देशित केले आहे. त्यानुसार जलसंपदा विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत 
योजनांकरिता Single Nodal Agency (SNA) व Nodal Officer यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथील परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार जलसंपदा 
विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील तक्त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार 
रकाना क्र.२ मधील योजनांकरिता रकाना क्र.३ नुसार Single Nodal Agency(SNA) म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. तसेच, केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या समन्वयासाठी Nodal Officer म्हणून 
आंतरवित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र केंद्र पुरस्कृत योजना Single Nodal Agency Nodal Officer 
La] २ ३ ae as 
mt प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 
(PMKSY)(Accelerated Irrigation Benefit उपसचिव (निवसं) 
programme) 
२ | बळीराजा जलसंजीवनी योजना(88१00) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीएम १०.२१/(११०/२१/अर्थ-१ 


अ.क्र केंद्र पुरस्कृत योजना Single Nodal Agency | Nodal Officer 
2 3 | 8 
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(लाभक्षेत्र आंतर वित्तीय 
विकास प्राधिकरण)(0/19/) उपसचिव (लाक्षेि) सल्लागार व 
(Har Khet Ko Pani) उपसचिव 
४ | जागतिक बॅक अर्थसहाय्यित धरण पुनर्स्थापना 
व सुधारणा प्रकल्प टप्पा २व ३ (DRIP)(Dam उपसचिव (Tez) 
Rehabilitation and Improvement 
Programme) 
2. केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता दि.१ जुले 2029 पासून सुधारित कार्यपद्धतीनुसार निधी 


प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे पूर्वपृष्ठावरील तक्त्यातील नियुक्‍त Single Nodal ॥५७॥०/-उपसचिव 


(Fae), उपसचिव (लाक्षेवि आणि उपसचिव(सिंव्य) यांनी केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अनुषंगाने निधी 


वितरण व विनियोगाबाबत वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार 


आवर्यक कार्यवाही तातडीने करावी. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला अयून त्याचा संकेतांक २०२१०७१५१५३५३०८७२७ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Uddhav Rabhaji © 


2.5. 
e098afc27201f30, 


nt, postalCode=400032, st=Mal 
05b3ca49b9a0a924fd4d8743e6 


harashtra, 
16254e742308f02108527986 


Hy serialNumber=2d80774c9ed65eca9be69006934bfb5c4ca32ab0dcla 
a h | p h a e 2ec5746398458bdf1c37, cn=Uddhav Rabhaji Dahiphale 


Date: 2021.07.15 15:36:51 +05'30° 


(उ.र.दहिफळे) 


आंतर वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 


प्रति: 
१) विशेष कार्यकारी अधिकारी-उपप्रमुख, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२) सचिव(प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३) सचिव(लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) वित्त विभाग (व्यय-१२/अर्थ-१०/अर्थोपाय/साउ/अर्थबळ), मंत्रालय, मुंबई 
५) नियोजन विभाग (कार्यासन १४३३) मंत्रालय, मुंबई, 
६) महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
७) महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
९) उपसचिव, (निवसं/लाक्षेवि/सिं.व्य), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) अर्थ-१/२ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


